सन २०२२-२३ या वर्षात आदिवासी 
विकास विभागाच्या अनिवार्य खर्चाच्या 
योजनांतर्गत निधी वितरण. 

(लेखाशिर्ष ७६१० ०९९१ घरबांधणी अग्रिम) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र. ०१/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ एप्रिल, २०२२. 


वाचा - 
१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३ /अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
प्रस्तावना :- 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२२” यास विधानमंडळाने मंजुरी दिळेळी असुन महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. त्यानुषंगाने वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील 
शासन परिपत्रकास अनुसरून वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) 
वितरण प्रणालीवर माहे एप्रिळ महिन्याकरीता “बाब क्र. ५५-कर्ज व आगाऊ रकमा” या बाबीकरीता ७% 
निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. त्या अनुषंगाने आदिवासी विकास विभागाच्या अनिवार्य खर्चाच्या 
योजनांतर्गत बाब क्र. ५५- कर्जे व आगाऊ रकमा याकरीता अर्थसंकल्पित तरतुदींच्या ७ % मर्यादेत 
निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “अनिवार्य खर्च” अंतर्गत मागणी क्र. टी-८, मुख्य लेखाशिर्ष ७६१०, 
शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे, लेखाशिर्ष 9६१० ०९९१- घरबांधणी अग्निमे, बाब क्र. ५५-कर्जे व 
आगाऊ रकमा खाली रू. ६८.१५ लाख इतका निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी तथा उप सचिव, 
आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेमधील 
व वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये विहीत तरतुदी व अटी शर्तीचे पालन 
करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


3. सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन 
दिलेल्या निधी मर्यादेत व संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२२०४२५१७२८३०९८२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAVINDRA 0 AUTE 


ig) 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=f05a6913f9dee1f453c9a1 c5a89d8c4897737ba8e4ac 
Oedf3f2c6e69e25f4108, 


pseudonym=C4ECFFC229308BD3BD1E334FAC78848FBF7F76 
D ) T F 43; 
A U serialNumber=CA98EFAC317508AB9B5820B47955BC1BABB1 
73F20D25ABD816ED91 A9B6BOF 16C, cn=RAVINDRA D AUTE 
Date: 2022.04.25 18:14:58 +05'30' 


(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 

२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय,मुंबई 

३. उप सचिव (आस्थापना/अर्थसंकल्प शाखा), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई /नागपूर. 

५. कक्ष अधिकारी (का-१), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. लेखाधिकारी eer, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

८ 

8 


. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


